मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) चंद्रपूर यांचेकरीता 
निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. वनबां-२०२३/प्र.क्र.९४/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ डिसेंबर,२०२३ 
वाचा :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.०२/८४/२०२३-२४, दिनांक ०९.०५.२०२३ 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दिनांक २०.०९.२०१९ 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ 
४. मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर वनवृत्त, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-२(१)/योजना/२०२३-२४/९९५, 
दिनांक २५.१०.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) चंद्रपूर यांचेकरीता निवासस्थान बांधकामाचे रु.४६५.०० लक्ष इतक्या रक्कमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत वाचा येथील नमूद क्र.१ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. 
सदर अंदाजपत्रकाबाबत प्रधान सचिव (वने) यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक 22.08.2023 रोजी झालेल्या बैठकीत 
झालेल्या चर्चेनुसार मुख्य वनसंरक्षक चंद्रपूर ,चंद्रपूर वनवृत्त , यांनी वाचा येथील नमूद क्र.४ च्या पत्रान्वये प्रस्तुत 
अंदाजपत्रकातील काही बाबी वगळून नकाशामध्ये सुधारणा करुन मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) चंद्रपूर यांचे 
निवासस्थान बांधकामाचे रु.३१७.८७ लक्ष इतक्या रक्कमेचे सुधारीत प्राथमिक अंदाजपत्रक सादर केले आहे. 

सदर मुळ अंदाजपत्रकास वाचा येथील क्र.३ च्या शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार मुख्य अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी तांत्रिक सहमती (Technical Approval) दिलेली आहे. 

वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या वाचा 
येथील क्र.२ चा शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ Helles भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि 
१३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा क्र.३ येथील दिनांक २५.०९.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये 
स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत 
उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 

त्यानुसार मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) चंद्रपूर यांचे निवासस्थान बांधकामाचे सुधारीत प्राथमिक अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वाचा 
येथील क्र.१ च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव व मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर वनवृत्त, चंद्रपूर यांनी वाचा येथील 
नमूद क्र.४ च्या पत्रान्वये प्राप्त सुधारीत अंदाजपत्रक वित्त विभागाचा वाचा येथील नमूद क्र.२ चा शासन निर्णय व 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा येथील नमूद क्र.३ चे परिपत्रक आणि विभागास प्राप्त अधिकार विचारात 
घेता, मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) चंद्रपूर यांचेकरीता निवासस्थान बांधकामाच्या रु.२९२.४९ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२३/प्र.क्र.९४/फ-९ 


अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” (Recapitulation Sheet) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तसेच खालील 
अटींच्या अधीन राहून शासनाची प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१. अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम WH AH SA साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 

२. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

३. सदरची कामे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या रक्‍्कमेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. 

४. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच महानगरपालिका 
व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

५. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात 
घ्याव्यात. 

६. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात यावा. 

८. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके मंजूर 
करूनच काम हाती घ्यावे. 

९. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / नियम 
संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

qo. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून 
दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

११. शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद 
केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

१२. कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), दिनांक २०.९.२०१९ 
अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा या शासन निर्णयातीळ भाग एक उपविभाग- ५ परि.क्र.१३४ (१), १३४ (२) 
आणि १३४ (३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ इमा-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचे उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२२१५५०२५३६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

VIVEK VISAY 1 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db75 
Sd4af91632f6cOb678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


HOSHING Se 
Date: 2023.12.22 15:49:45 +05'30' 
(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२३/प्र.क्र.९४/फ-९ 


A) 


PREM ES Kw 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर वनवृत्त, चंद्रपूर 


. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 


. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 


कार्यासन फ-२/ब-१ , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती-फ-९ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२३/प्र.क्र.९४/फ-९ 


प्रपत्र-अ 
शासन क्र.संकोर्ण-२०२३/प्र.क्र.९४/फ-९ दिनांक २२ डिसेंबर, २०२३ चे प्रपत्र-अ 


NAME OF WORK : CONSTRUCTION OF CCF QUARTER AT CHANDRAPUR, TAH. & DIST. CHANDRAPUR 
REVISED RECAPITULATION SHEET 


S.N Particulars of Scope Norms (Unit / Rate Rs. Per Cost Rs. 
Sqm/M/Lump sum etc. Component wise Total 
(A) ESSENTIAL ITEMS 
| all Building Proper (Built Up Area-Sqm) 
i)|Ground Floor 


CCF Quarter 288.617|Sqm.| 33350.00|Sqm | 9625377.00 
64.070|Sqm.| _29900.00|Sqm. | _1915693.00 


Total B.U.A. -Total=(A) 11541070.00 
(B) ESSENCIAL OTHER CIVIL ITEMS 
i)|Compound Wall 


an) 00 0.00) | 0.00) 00 


ii)|C.C. Internal Road 16699.00 i 1001940.00 
iii)|C.C. Drains .| 19431.00 . | 1165860.00 1165860.00 
iv)|C.C. Parking Area 150.00} Sqm. 4016.00|Sqm. 602400.00 602400.00 


v)|Parking Shed 900339.00|Nos | 900339.00 900339.00 


v) 500000.00 
vi)| Dismantling 200000.00 
otal= (B) 4370539.00 
(C) OPTIONAL CIVIL ITEMS 

1) Furniture for the Building (Carpet Area) /Sqm | 0.00) 

ii) | Rain/Roof water harvesting 300000.00 
iii)| Ramp for handicap | 0.00) 
iv) 0.00 

v)|Water Main Storage, Pump house, Bore LS. 1000000.00 


welletc. 
शां) Providing Landscape, Gardening and 500.00|Sqm. : वि 343000.00 343000.00 
Landscape Irrigation system 


otal= (C) 1643000.00 
(D) WATER SUPPLY AND SANITORY WORKS 
i)| Water Supply and Sanitary Works 11541070.00 923286.00 
| 923286.00 
(E) TOTAL CIVIL WORK COST | ____|Total Civil Work Cost (E) = (A+B+C+D) 


(F) TOTAL ELECTRICAL WORK COST Attached Se parpately 
(Exact AC and Generator) 

(G) TOTAL WORK COST Project Cost (P) = (E+F) 

(H) PERCENTAGES OVER WORK COST 


i)| Contingencies Add 4% |on (P) 841722.00 
ii)| Green Building Concept Add 5% |on (P) 1052152.00 


ii 0.00 
iv) 3787748.00 
v) 631291.00 
vi)| Architecture Services (3 To 5% Pts. (3.5 %) Add 3% \on (P) 631291.00 
vii)|Centage 5% for Charges (Deposit work) Add 5% \on (P) 1052152.00 
viii) | Insurance Add 1% |on (P) 210430.00 
Total Taxes Cost (H) 8206786.00 
Total Cost of the Project = (TPC): (G+H) 
Say Rs. Lakhs 


PLINTH AREA RATES FOR 
i) Bldg proper cost = Rs. 32723.26 /Sqm 
ii) Elect work = Rs. 12447.72 /Sqm 
iii) Water Supply = Rs. 2617.86 /Sqm 
iv) For I+II+II = Rs. 47788.85 /Sqm 
v) Total Project Cost = TPC/Area 7 Rs. 0.83 /Sqm 
VIVEK VIAAY HOSHING 
(विवेक होशिंग) 


उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


